महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बदली- 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३१२० /प्र.क्र ७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जुले, २०२०. 


शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी 
घोषित करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या 
कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आळेला 
आहे. 

२. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार खाली नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा 
मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीस अनुसरून सक्षम 
TRE दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे | पदनामव सध्याचे बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव कार्यालय 
|< | 2 3 i | ५ 
i श्री. नामदेव वरिष्ठ वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जिल्हा प्रशासकीय 
पांडूरंग होंडकर | अधिव्याख्याता, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. । कारणास्तव 
जिल्हा शिक्षण व रिक्‍त पदावर 
प्रशिक्षण संस्था, 
सातारा 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 3920 /प्र.क्र ७/प्रशा-२ 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली sete} अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००७२९१३२८२७१२२१ असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK VIJAY cnt renee iit 


69570c78dabb9acf4ba, postalCod 


NO 4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 
DEPT.MANTRALAYA,MUMBAI., NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, DEEPAK VUJAY SHELAR 
Date: 2020.07.29 13:02:05 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, सातारा/पुणे 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/पुणे 

) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


